प्रधान मंत्री पोषण शाकक्‍्ती निर्माण 
योजनेमध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत 
विद्यार्थ्यांया पोषण आहारात अंडी / 
केळीचा समावेश करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२००९/प्र.क्र.१३६/प्राशि-४, 
दि.१८/०६/२००९. 
2) झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०१०/प्र.क्र.१८/प्राशि-४, 
दि.०२/०२/२०११. 
३) केंद्र शासन नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचना दि.१४/०३/२०१९. 
४) प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण मार्गदर्शक सूचना दि.२१/१२/२०२२. 
प्रस्तावना:- 
केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय तसेच शासन 


अनुदानित शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पोषण 


आहाराचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इ.१ ली ते 


इ.५ वीच्या विद्यार्थ्यासाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्‍्त तसेच, इ.६ वी ते इ.८ वीच्या विद्यार्थ्यांना 


७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्‍त मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. सद्यस्थितीत प्रस्तुत योजनेंतर्गत 


तांदूळापासून बनविलेल्या पाककृतीच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. 


सदर योजनेंतर्गत मंजूर वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के निधीमधून नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत 


विद्यार्थ्यांना अतिरिक्‍त पुरक पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने 


दि.१४ मार्च, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये दिले आहेत. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ पासून 


प्रकल्प मंजूरी मंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजूर वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के निधी नाविन्यपूर्ण उपक्रम 


राबविण्यास उपलब्ध करुन दिला जात आहे. नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण 


आहाराव्यतिरिक्‍त अतिरिक्त पुरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२२/एस.डी.३ 


अंड्यांमधील पौष्टिक मूल्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी व अंडी उत्पादक शेतकऱ्यांना 


राज्यांतर्गत स्थानिक बाजारपेठ मिळवण्यासाठी प्रधान मंत्री पोषण ]ाक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत पोषण 


आहारामध्ये अंड्यांचा समावेश करण्याची विनंती कृषि विभागाने केली आहे. अंड्यामध्ये उच्च प्रतिचे 


प्रथिने, उष्मांक, जीवनसत्त्वे, ale, HAGA, कार्बोहायड्रेड असल्याने पोषण आहारात अंड्यांचा 


समावेश केल्यास विद्यार्थ्यांची वाढ चांगल्या प्रकारे होवून त्यांची रोगप्रतिकार हकती सुधारण्यास मदत 
होणार आहे. 


तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक फळ उपलब्ध 


करुन दिल्यास विद्यार्थ्यांना अतिरिक्‍त पोषणमूल्य मिळणार आहेत. सदर बाबींचा विचार करून सन 


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये प्रस्तुत योजनेच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमातंर्गत मंजूर निधीतून 


२३ आठवड्याकरीता नियमित पोषण आहारसोबत विद्यार्थ्यांना अंडी व केळी यांचा ळाभ देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षामध्ये योजनेंतर्गत 


नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहारासोबत पौष्टीक पदार्थ देण्याकरिता खालीलप्रमाणे 


निर्णय घेण्यात येत आहे. 


j. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती 


निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत देण्यात येत 


असलेल्या नियमित आहाराव्यतिरिक्‍त २३ आठवड्याकरीता आठवड्यातून एक दिवस अंडी 


देण्यात यावीत. 


i, सद्यस्थितीतील अंड्यांचा बाजारभाव विचारत घेता, एका अंड्यासाठी रु.५/- इतका दर 


निर्धारित करण्यात येत आहे. 


॥. सदर उपक्रम ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच, नागरी भागात केंद्रीय 
स्वयंपाकगृह प्रणाळीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या आहार शिजवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत 
राबविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२२/एस.डी.३ 


iv. 


vi. 


Vil. 


vill. 


ग्रामीण भागात Aer व्यवस्थापन समितीने स्थानिक बाजारपेठेतून अंडी खरेदी करुन 


आठवड्यातील बुधवार किंवा शुक्रवार या दिवशी विद्यार्थ्यांना उकडलेले अंडे किंवा अंडा 


पुलाव / अंडा बिर्याणी या स्वरुपात सदर योजनेचा लाभ देणे आवश्‍यक राहील. 


, जे विद्यार्थी शाकाहारी आहेत अथवा अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना सदर दिवशी 


नियमित आहारासोबत रु.५/- मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक 


फळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 


प्रस्तुत उपक्रमाकरीता शिक्षण संचालक (प्राथ) यांनी पहिल्या टप्प्यात एक महिन्यांसाठी 


आवश्‍यक असलेला निधी ग्रामीण भागातील शाळांना (केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालींतर्गत 


असलेल्या शाळा वगळून) अग्रीम स्वरुपात देण्यात यावा. तहनंतर सदर निधीचा झाळांनी 


केलेला विनियोग, उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच, केंद्र व राज्य शासनाकडून 


प्राप्त निधी विचारात घेवून पुढील निधी शाळांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाळीतंर्गत असणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेसाठी 


निश्चित केलेल्या अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणामार्फत बुधवार अथवा शुक्रवार या दिवशी 


उकडलेली अंडी / अंडा पुलाव / अंडा बिर्याणी या स्वरुपात लाभ देण्यात यावा. तसेच, जे 


विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना नियमित आहारासोबत अतिरिक्‍त पुरक आहार 


म्हणून केळी देण्यात यावी. सदरप्रमाणे विद्यार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची माहिती संबंधित 


शाळेतील मुख्याध्यापक यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. सदर माहितीची 


महापालिका/नगरपालिका स्तरावर तपासणी करुन संबंधित जिल्हयातील शिक्षणाधिकारी 


(प्राथ.) यांनी प्रत्येकी दोन महिन्यानी संबंधित अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणांना अंडी/फळे यांच्या 


देयकांची अदायगी करावी. 


शाळा स्तरावर प्रस्तुत उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवऱ्यक त्या सविस्तर सूचना 


शिक्षण संचाळक (प्राथ.) यांच्या स्तरावरून सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथ. तसेच, सर्व 


संबंधितांना देण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२२/एस.डी.३ 


2. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०७१७१४००५४२१ असा आहे. सदर झासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 

| MT Y AZ DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39a40419de755c2eab61fb555b2fdf8c8d6d652ff1 


M U S H गृ A U E 8fdffbd9c748ab01f6da04, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=77A529748C5E7C1BA7A66E81C654BA3C49 


A 2FDA5SB29E076241DB1BA213DDEDFAE, cn=IMTIYAZ 
K Z | MUSHTAQUE KAZI 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (योजन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र  , मुंबई/नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (बृहन्मुंबई), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


